नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव 
पुरस्कारार्थी निवडीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. रंजीपु १५२०/प्र.क्र. १५१/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ जुलै,२०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग 
क्र. सांकासं २००५/प्र.क्र. ३८८/सां.का.३, दि. २ मार्च, २००६ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. जीगौपु/२००७ 
/प्र.क्र. २४०/सां.का.३, दिनांक ११ सप्टेंबर २००७ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सांकास/८५६ 
दि.१९.३.२०२० 


प्रस्तावना :- 
उपर्निदिष्ट क्र. १ अन्वये रंगभूमीवर उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या ज्येष्ठ नाट्य 

कलाकारास रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली होती. 
तर उपर्निदिष्ट क्र. २ अन्वये सदर पुरस्कारास नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव 
पुरस्कार या नावाने मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 

सदर पुरस्कारासाठी पुरस्कारार्थी निवड करताना ज्येष्ठ नाट्य कलाकाराचे नाट्य 
कलाक्षेत्रातील प्रदीर्घ कालावधीतील उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव करण्याच्या हेतूने सदर 
पुरस्कार मरणोत्तर सुध्दा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


ज्येष्ठ नाट्य कलाकाराचे नाट्य कलाक्षेत्रातील प्रदीर्घ काळ उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव 
करण्याच्या हेतूने नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव हा पुरस्कार मरणोत्तर सुध्दा 
देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००७०२१३१५५९८४२३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Prasad 
Mahadeo 
Mahajan 


(प्रसाद महाजन) 
झासनाचे अवर सचिव 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांक: रंजीपु १५२०/प्र.क्र. १५१/सां.का.४ 


२.मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
७.सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
८.उप सचिव (सांका.४), सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
९.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३.महालेखापाल-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 
१४.महालेखापाल-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 
१५.महाळेखापाल-१ मुंबई (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 
१६.महालेखापाल-२ नागपूर (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 

१७.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१८.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


